विलंबाने सेवा उपदान व निवृत्ती वेतन प्रदान 
केल्यामुळे व्याज अदा करण्याबाबत. 
डॉ. WHR वामनराव खांदेझोड, वैद्यकीय 
अधिकारी गट-ब. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्र.संआसे-२०१७/प्र.क्र.२८०/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४००००१. 
दिनांक :- १८ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- 
१) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे मुळ अर्ज क्र.३२२/२०१७ मधील 
दि.१३.०२.२०१९ रोजीचे अंतिम आदेश. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.एसीबी-१३०६/प्र.क्र.०७/सेवा-४अ, 
दि.२५.०९.२०१९. 
३) सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे 
क्र.आसेआ/२ब/टे३/न्याप्र८३/डॉ.खांदेझोड/व्याजप्रस्ताव/३७५/२०/दि.३१.०८.२०२०. 
प्रस्तावना 
Silver! वामनराव खांदेझोड, सेवानिवृत्त वैद्यकीय अधिकारी गट-ब यांनी दिनांक 
३१.१२.२०१२ ते ३१.०८.२०१३ हा निलंबन कालावधी नियमित करुन सेवानिवृत्ती वेतन मिळणेबाबत मा. 
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरण, मुंबई येथे विषयाधिन दावा दाखल केला आहे. संदर्भ क्रमांक १ 
च्या अंतिम आदेझान्वये मा.न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशानुसार डॉ.खांदेझोड यांना दिनांक 
३१.१२.२०१२ ते दिनांक ३१.०८.२०१३ एवढा निलंबन कालावधी सर्व प्रयोजनार्थ सेवा काळावधी म्हणुन 
संदर्भ क्रमांक २ च्या आदेशानुसार मंजूर करण्यात आला आहे. 
डॉ.प्रकाश वामनराव खांदेझोड यांना विलंबाने सेवा उपदान व निवृत्ती वेतन प्रदान केल्यामुळे 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणच्या दिनांक १३.०२.२०१९ च्या आदेशानुसार व्याज अदा 
करण्याबाबत निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय:- 
डॉ.प्रकाश वामनराव खांदेझोड यांना विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या सेवानिवृत्ती उपदान व 
सेवानिवृत्ती वेतन या रकमावर व्याज एकूण रक्‍कम रुपये ३,१४,०७०/- इतके व्याज अनुज्ञेय आहे. त्या 
अनुषंगाने मा. न्यायाधिकरणाने दिनांक १३.०२.२०१९ रोजी अंतिम आदेश पारीत केल्यानंतर दोन 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र.संआसे-२०१७/प्र.क्र.२८०/सेवा-१ 


महिन्यानी दिनांक 93.08.2098 पासून ते डॉ. खांदेझोड यांना रक्‍कम अदा केल्याच्या दिनांकापर्यंत 


परिगणना केलेले खालील तक्त्याप्रमाणे व्याज मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । सेवानिवृत्तीविषयक | अदा केलेली अदा देय व्याज देय व्याज 
लाभ रक्क्म केल्याचा कालावधी | रक्कम रुपये 
दिनांक 

1 सेवानिवृत्ती उपदान ७,००,०००/- | १७.०१.२०२० | दि.१३.०४.२०१९ | ४२,१६०/- 
ते १६.०१.२०२० 

२ नियमित सेवानिवृत्ती । 24,82¢/-  ।१६.०३.२०२० | दि.१३.०४.२०१९ | ३४,२११/- 
वेतन ते १५.०३.२०२० 

3 सेवानिवृत्ती वेतनाची  । 33,8 4,082/- | १६.०३.२०२० | दि.१३.०४.२०१९ | २,३७,६९९/- 
थकबाकी ते १५.०३.२०२० 

एकुण ३,१४,०७०/- 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाची अधिसूचना क्रमांक सेनिवे १२०८/७७/सेवा-४, 


दिनांक ०१.११.२००८ मधील तरतूदीनुसार प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०११ ५५२५८३२३१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१. 
२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sontakke Premanand 


S 0 Nn t a k ke Sr ne ade ment Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
ostalCode=400001, st=Maharashtra, 


Pp 
Premanand — १...“ 
serialINumber=89357e84059779c4ad0939bab 
Dnyaneshwar 100 णा 


Date: 2020.12.18 15:14:55 +05'30' 
प्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र.संआसे-२०१७/प्र.क्र.२८०/सेवा-१ 


३. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई, 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई, 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, ठाणे, 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे, 

७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ठाणे, 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, ठाणे, 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, 

१०.संबंधित वैद्यकीय अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे मार्फत), 
११.निवडनस्ती - सेवा-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


